RNI No.MAHBIL / 2012 / 46121 


TEL . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ८ , अंक १४ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी २८ , २०२२ / फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक २७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक निवडणूक / ६००६ / सा . 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक निवडणूक -२०१७ मध्ये श्री . प्रकाश देवजी मोरे , भारतीय जनता पार्टी पक्षाने पुरस्कृत केलेले उमेदवार 
प्रभाग क्र . १५ ९ मधून निवडून आले होते . उच्चतम द्वितीय क्रमांकाची मते मिळविणारे उमेदवार श्रीम . कोमल कमलाकर जामसांडेकर यांनी मा . 
लघुवाद न्यायालयात निवडणूक याचिका क्र . EP / 13 / 2017 दाखल केली होती . 

मा . लघुवाद न्यायालयाने निवडणूक याचिका क्र . EP / 13 / 2017 वर सुनावणी घेऊन दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आदेश दिला . 
त्यानुसार श्री . प्रकाश देवजी मोरे यांची नगरसेवक म्हणून झालेली निवड रद्दबातल केली आणि उच्चतम द्वितीय क्रमांकाची मते मिळविणारे उमेदवार 
श्रीम . कोमल कमलाकर जामसांडेकर यांना विजयी घोषित केले . 

मा . लघुवाद न्यायालयाने निवडणूक याचिका क्र . EP / 13 / 2017 मध्ये दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार , 
श्रीम . कोमल कमलाकर जामसांडेकर ( शिवसेना ) पक्षाने पुरस्कृत केलेले उमेदवार यांना दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ पासून निर्वाचित घोषित 
करण्यात येत आहे . 


इ सिं चहल , 
महानगरपालिका आयुक्त , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


, 


भाग दोन - २७-१ 

( १ ) 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


> 


